मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखाली 
सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, मालवण हे उप 
विभागीय कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, सावंतवाडी अंतर्गत वर्ग करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.३/प्रशासन-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, समक्रमांक दि. २५ जानेवारी, २०२३ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र.मुअ(को)/ 
परिमंडळ/३८८५, दि.२६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सिंधुदुर्ग अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्या अधिपत्याखालील उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, मालवण हे उप विभागीय कार्यालय सद्य:स्थितीत कार्यान्वित आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांच्या कार्यक्षेत्रात कुडाळ, सावंतवाडी, दोडामार्ग, 
वेंगुर्ला व मालबण या ०५ तालुक्यांचा समावेश आहे. भोगोलिक क्षेत्रामध्ये ब विकास कामांमध्ये 
समतोल राखण्याच्यादृष्टिने सार्बजनिक बांधकाम उप विभाग, मालवण हे कार्यालय सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, सावंतवाडी या विभागीय कार्यालयांतर्गत वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२५ जानेवारी, २०२३ अन्वये सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, मालवण हे कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्या अधिनस्त 
आणण्यात आले होते. उक्त शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत असून, सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, मालवण हा उपविभाग पुर्वीप्रमाणे उपविभागातील मंजुर पदांसह शासनावर 
कोणताही अधिकचा आर्थिक भार पडणार नाही या अटीच्या अधीन राहून सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, सावंतवाडी यांच्या अधिपत्याखाली आणण्यास या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण या प्रादेशिक विभागांतर्गत 
असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सिंधुदुर्ग यांच्या अधिपत्याखालील उप 
विभागीय कार्यालयाची सुधारित रचना पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२३/प्र.क्र. ३/प्रशासन-९ 


प्रादेशिक विभाग 


कार्यालय 


ee | कार्यालय 


लात कार्यालये 


उप विभागीय कार्यालये 


मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 


अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सिंधुदुर्ग 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, कणकवली 


१)सार्बजनिक बांधकाम 
विभाग, देवगड 
रोसार्बजनिक बांधकाम 
विभाग क्र.१, कणकवली 
३)सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, सिंधुदुर्गनगरी 
४)सार्बजनिक बांधकाम 
विभाग, वैभववाडी 


उप 


उप 


उप 


उप 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, सावंतवाडी 


१)सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग ,दोडामार्ग 
Vea बांधकाम 
विभाग, कुडाळ 
३)सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, वेंगुर्ला 
४)सार्बजनिक बांधकाम 
विभाग, सावंतवाडी 
५)सार्बजनिक बांधकाम 
विभाग, मालवण 


उप 


उप 


oF 


Ril 


Ril 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००४१३०४३२१४१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUDEEP SAHADEO 
REWALE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली / सावंतवाडी. 
४) उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, मालवण. 


प्रत :- 


१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२३/प्र.क्र. ३/प्रशासन-९ 


२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-१/ सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-४/अर्थसंकल्प-१ व अर्थसंकल्प-३, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७) निवडनस्ती 


